स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत पनवेल 
महानगरपालिकेच्या नागरी घनकचरा व्यवस्थापन 
प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-स्वमअ-२०२१/प्र.क्र.२६(५/नवि-३४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक: १४ मे, २०२१ 


वाचा:- 
१. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वमाअ-२०१५/प्र. क्र. २३/नवि-३४, दि. १५.०५.२०१५ 
२. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वमअ-२०१८/प्र. क्र.३११(१०/नवि-३४, दि.१६/११/२०१८ 
३. स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत गठीत उच्चाधिकार समितीच्या दिनांक २५/०२/२०२१ रोजी संपन्न 
झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


शासन निर्णय :- 


स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत पनवेळमहानगरपालिकेच्या नागरी घनकचरा व्यवस्थापनाचे 
विवरणपत्रातील रकाना ४ मध्ये दर्शविलेल्या किंमतीच्या प्रकल्पास संदर्भीय क्रमांक २ येथील शासन निर्णयांनुसार 
मंजुरी देण्यात आली होती. 


२. सरदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी महानगरपालिकेमार्फत सुरु असताना प्रकल्पात अंतर्भूत असलेल्या काही 
बाबी वगळून नवीन बाबी मंजूर करण्याची विनंती महानगरपालिकेमार्फत करण्यात आली होती. (मंजूर प्रकल्पातील 
वगळण्याच्या बाबी व त्यांची किमंत या शासन निर्णया सोबतच्या विवरणपत्रातील अनुक्रमे रकाना ५ व ६ मध्ये 
दर्शविली आहे. वगळलेल्या बाबींच्या जागी मंजूर करावयाच्या बाबी व त्यांची किंमत अनुक्रमे रकाना ७ व ८ मध्ये 
दर्शविली आहे. 


३. पनवेल महानगरपालिकेने सादर केलेल्या प्रस्तावाची तपासणी राज्य अभियान संचालनालयाच्या स्तरावर 
करून तो प्रस्ताव दिनांक २५.०२.२०२१ रोजी झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या मान्यतेसाठी सादर केला होता. 
उच्चाधिकार समितीने त्याच बैठकीत सदर प्रस्तावास मान्यता दिली आहे. 


४. AMR, सदर प्रस्तावास उच्चाधिकार समितीने दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने या शासन 
निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रातील अनुक्रमे रकाना ५ व ६ मध्ये दर्शविलेल्या किमतीच्या बाबी वगळण्यास व 
वगळलेल्या बाबींच्या जागी अनुक्रमे रकाना ७ व ८ मध्ये दर्शविलेल्या किंमतीच्या बाबी मंजूर करण्यास शासन मंजूरी 
देत आहे. 


५. उपरोक्त बदलामुळे पनवेल महानगरपालिकेच्या घनकचऱ्याच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाची सुधारित 
किंमत या शासन निर्णया सोबतच्या विवरणपत्रातील रकाना १० मध्ये दर्शविण्यात आल्यानुसार राहील. 


६. संदर्भीय क्रमांक २ येथील प्रशासकीय मान्यतेच्या शासन निर्णयात नमूद अटी व aiid पालन करणे 
बंधनकारक राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०२१/प्र.क्र.२६(५/नवि-३४ 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०५१४१५४७३१०८२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Ajit Sahebrao Palwe 
DN: 


Ajit Sahebrao Palwe ८ 


(अजित पालवे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
२. मा. मंत्री, नगर विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.राज्यमंत्री नगर विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव 
४. अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक 
५. अपर मुख्य सचिव,नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक 
६. प्रधान सचिव, नगरविकास विभाग(२) यांचे स्वीय सहायक 
७. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
८. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई. 
९. विभागीय आयुक्‍त, रायगड विभाग. 
१०.जिल्हाधिकारी, रायगड. 
११.आयुक्‍त, पनवेल महानगरपालिका 
१२.राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान संचालनालय, मुंबई. 
१३.निवडनस्ती, नवि-३४. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०२१/प्र.क्र.२६(५/नवि-३४ 


(शासन निर्णय क्रमांक:- स्वमअ-२०२१/प्र.क्र.२६(५/नवि-३४ दिनांक - १४ मे, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र) 


(किंमत रु. कोटीमध्ये) 
स्वच्छ मंजूर 
घनकचरा | een नव्याने सविस्तर 
नागरी । भारत निवळ बाबींपैकी | आवश्यक | नव्याने मंजूर 
व्यवस्थापन मंजुर मंजूर फरक प्रकल्प 
डी स्थानिक | अभियान आता नसलेल्या | मंजूर दय तयाच्या 
अ स्वराज lata प्रकल्पाची Sees | || aac करावयाच्या | pat(-) | अहवालाची 
स्वराज्य | अंतर्गत मंजूर आवश्‍यक । बाबींची | करावयाची 
क्ट मंजूर किंमत बाबीची । अधिक (-) | सुधारित 
संस्थां | अनुज्ञेय किंमत नसलेल्या | किंमत बाब किंमत किंमत 
किंमत किंमत किंमत किंमत 
किंमत बाबी / बचत 
(१) (२) (3) (४) (प) (६) (७) (८) (९) (१०) 
Savi ग Vehicles 
avings in foe 
nea 2.1495 | collection | १.५२८ 
PP (1 Ton): 32 
vehicles 
No. 
Vehicles 
for 
Wade ६१.१८ २१.८४ Biogas Plant 8.3475 collection 9.0894 -४.१८९४ १७.६५ 
(3 Ton): 10 
No. 
Compactor 
s (14 
[=| = Cu.M.): 11 pee 
No. 
Total 10.4970 Total 6.3176 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


